भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
“सहाय्यक भूवैज्ञानिक” संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१६ ३/पापु-१५ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, नवीन मंत्रालय इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ०१ जून, २०१८. 


वाचा :- 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१६३/पापु- 
१५, दिनांक ३१/०५/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन आदेशान्वये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “सहाय्यक भूवैज्ञानिक” 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१८ मधील नियमित बदल्या सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने 
करण्यात आल्या असून, या आदेशामधील अनु क्रमांक १ येथील सहाय्यक भूवैज्ञानिक श्री.विश्वास 
जनार्दन वालदे यांची बदली वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, चंद्रपूर येथून वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, 
जालना येथे करण्यात आली आहे. तथापि, श्री. वालदे यांच्या नावामध्ये टंकलेखनाची चूक झालेली 
असल्याने सदर चूक दुरुस्ती करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशातील तक्‍्त्यामधील अनु क्रमांक १ येथील सहाय्यक भूवैज्ञानिक 
“श्री.विश्वास जनार्दन वाल्दे” या नावामध्ये दुरुस्ती करण्यात येत असून ते “श्री. योगीराज श्रावणजी 
वालदे” असे वाचण्यात यावे. 


श्री. वालदे यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशात कोणताही बदल नाही. तसेच, संदर्भाधीन शासन 
आदेशातील इतर अटी व शर्थी कायम आहेत. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201806011049556528 असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१६३/पापु-१५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chetan Ser 
Balasaheb >> 
Nikam Ss 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री. योगीराज श्रावणजी वालदे, सहाय्यक भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा. 
प्रत :- 
१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 
४. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
निवडनस्ती (कार्यासन, पापु-१५) 


one G&G  -€४ 


[स यंत्रणा (सवी 


प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


